सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ गट अ (राजपत्रित) पदावर 
हजर होण्याकरिता कार्यमुक्त करण्याबाबत. 
श्री.गौरव र. मालवे, 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
शासन आदेशा क्रमांक- कार्यमु-२०२०/प्र.क्र.२४२/सेवा-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ १०३३/ प्र.क्र.३३/ 
९२/८, दि.०२.१२.१९९७ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. मळोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/ 
सेवा-३, दि.२९.०८.२०१९ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएबी-२०२०/प्र.क्र.०२/सेवा-२, 
दि.२८.१२.२०२०, 
४. श्री.गौरव र. मालवे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांचे दि.२९.१२.२०२० चे पत्र. 


शासन आदेशा : 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएबी-२०२०प्र.क्र.०२/सेवा-२, दि.२८.१२.२०२० 
अन्वये, श्री.गौरव र. मालवे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) यांची सार्वजनिक 
बांधकाम विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१ गट अ (राजपत्रित) पदावर निवड झाली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दि.०२.१२.१९९७ मधील नियम २ (TH) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार , श्री.गौरव र. मालवे, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ गट अ 
(राजपत्रित) या पदावर रुजू होण्याकरीता दि.३१.१२.२०२० (म.नं) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०५१३०४२०३४१८ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
SHRUTI SANJAY oe ovement OF Hahasta ou PUBIC WORKS 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 

2.5.4.20=bca41432a777580b8ba1c6614e92571 (660 
TO R A S KA R bd0607d78190d1481fd9, SHRUTI SANJAY TORASKAR 

Date: 2021.01.05 13:12:27 +05'30' 


(श्रुती तोरस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः कार्यमु-२०२०/प्र.क्र.२४२/सेवा-३. 


२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती , 
. जिल्हाधिकारी (रोहयो), वाशिम, 
. अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
. कक्ष अधिकारी(सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. श्री.गौरव र. मालवे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
- यांना जिल्हाधिकारी (रोहयो), वाशिम यांचेमार्फत, 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


